राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील २३२ अस्थायी पदे 
दि. ३०.०९.२०१९ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र:- आस्थाप-२०१७/६७/प्र.क्र.५२/२०-अ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- 02.03.2098 


वाचा:- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र:- आस्थाप- २०१७/६७/ प्र.क्र.५२/ 
२०-अ, दि. १९.०९.२०१८. 
2) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:- पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क, दि. २१.०२.२०१९. 


शासन निर्णय:- 

राज्यपालांचे परिवार प्रबधंक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शविलेली ३२ 
अस्थायी पदे, सुधारीत आकृतीबंधास तातडीने उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याच्या अटीच्या अधीन 
राहून, दि. ०१.०३.२०१९ ते दि. ३०.०९.२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


२. सदर पदांवर होणारा खर्च सोबतच्या परिशिष्टातील स्तंभ २ मध्ये नमूद पदासमोर स्तंभ ६ मध्ये 
दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाळील सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3: सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि. २१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३०२१५३०३८६६०७ असा आहे .सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Satish Karbhari 


F 1. Jondhal 
S at | 5 h Ka if b h a r | DN: CN = Satish Karbhari Jondhale, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government Of 


J on d h a | e Maharashtra, OU = GAD Protocol 


Date: 2019.03.02 15:33:59 +05'30" 


(सतीठा जोंधळे ) 
सोबत :- परिशिष्ट सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१७/६७/प्र.क्र.५२/२०-अ 


परिशिष्ट 


आस्थाप-२०१७/६७/प्र.क्र.५२/२०-अ चे सहपत्र 
राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे 


अ. | पदनाम व वेतनश्रेणी | पदनिर्मितीचा शासन | २८.०२.२०१९ पर्यंत पदे | लेखाशिर्ष 
क्र. निर्णय व दिनांक चालू ठेवण्याचा निर्णय 
। , । अतिरिक्त परिवार र शासन निर्णय नी. अँन्ड | शा.नि. सा.प्र.वि. क्र. | २०१२, राष्ट्रपती, 
प्रबंधक, एस विभाग क्र.  आस्थाप. उपराष्ट्रपती, राज्यपाल, 
रु.१५,६००-३९१००-- आरएजे-१०५७/के/ २०१७/६७/प्र.क्र.५२/२०-अ, | संघराज्य क्षेत्राचे प्रशासक, 
ग्रे.वे. ६,६०० दि.२०.०७.१९५७ दि. १९.०९.२०१८. (१०३) परिवार आस्थापना 
(०१) (०१) राज्यपालांचे 
परिवार प्रबंधक 
(भारित) 
(२०१२ ००४१) 
२. । गृहपाल, रु. ५,२००- हि शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
२०,२००-ग्रे.वे. क्र. आरएजे- 
२,४०० ११८०/११०८/२०-अ, 
दि.२७.०८.१९८० 
३. | शिपाई, रु.४,४४०- | १ ।शासननिर्णयसा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
७,४४०-ग्रे.वे. १,३०० क्र. आरएजे- 
११७२/एल-२, 
दि.११.०८.१९७२ 
i , | लिपिक-टंकलेखक १ शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
(मराठी), रु. ५,२००- क्र. आरएजे- 
२०, २००-ग्रे.वे. १०९४/२३४/प्र.क्र.९७/ 
१,९०० ८५/२०-अ, 
दि.१८.१०.१९८५ 
५. | सहायक उद्यान | १ शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
पर्यवेक्षक, क्र. आरएजे- 
रु.५,२००- १०९४/२३४/प्र.क्र.७८/ 
२०,२००-ग्रे.वे. ९४/२०-अ, 
२,४०० दि.३१.०७.१९९५ 
६. । सहायक आचारी, १ शा.नि.सा.प्र.वि. क्र. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
रु.५,२००- आरएजे-१००८/८६४/ 
२०,२००-ग्रे.वे. प्र.क्र.३६६/०८/२०-अ, 
१,८०० दि.२३.०७.२००९ 
| कनिष्ठ स्वयंपाकी, । १ वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
रु.४,४४०- 
७,४४०--ग्रे.वे. १,६०० 
८. | स्वयंपाकघर ३ वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
मदतनीस, 
रु.४,४४०-७,४४०-- 
ग्रे.वे. १,३०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१७/६७/प्र.क्र.५२/२०-अ 


९. । सहायक, रु.४,४४०- शि वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
७,४४०-ग्रे.वे. १,३०० 

षि ०. | पंट्रीमन, २ वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
रु.४,४४०- 
७,४४०--ग्रे.वे. १,६०० 

णं १. | प्लेट वॉशर, ३ वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
रु.४,४४०-७,४४०-- 
ग्रे.वे. १,३०० 

१२. | वाहन चाळक, | ४ वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
रु.५,२००-२०,२००-- 
ग्रे.वे. १,९०० 

१३. | खाद्यपेय सहायक, | १ शा. नि. सा.प्र.वि. क्र. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
रु.५,२००- आरएजे-१००८/ २०७/ 
२०,२००-ग्रे.वे. प्र.क्र.७५/१०/२०-अ, 

२,४०० दि.१८.०८.२०१० 

शि ४. | लघुटंकलेखक, १ वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
रु.५,२००-२०,२००-- 
ग्रे.वे. २,४०० 

१५. | लिपिक, रु.५२०० - | १ वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
२०२००-ग्रे.वे. १,९०० 

१६. | परिचारिका, १ शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे २०१२, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, 
रु.९,३००- क्र. आरएजे- राज्यपाळ, संघराज्य क्षेत्राचे 
३४, ८००-ग्रे.वे.४,२०० ११९३/१४३५/प्र.क्र.६६ प्रशासक, (१०३) परिवार आस्थापना 

/९३/२०-अ, (०३) (०१) राज्यपाल, त्यांचे कुटुंबिय 
दि.२७.०७.१९७५ q कर्मचारी वर्ग यांच्यकरिता 
वैद्यकीय सुविधा. (भारित) 
(२०१२ ००६१) 

(| कक्ष सेवक, | ८ शा.नि.सा.प्रवि. क्र. २०१२, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, 
रु.४,४४०- आरएजे-१००८/८६४/ । वरीलप्रमाणे राज्यपाळ, संघराज्य क्षेत्राचे 
७,४४०-ग्रे.वे. १,३०० प्र.क्र.३६६/०८/२०-अ, प्रशासक, (१०३) परिवार आस्थापना 

दि.२३.०७.२००९ (०१) (०१) राज्यपालांचे परिवार 
प्रबंधक (भारित) (२०१२००४१) 
एकूण पदांची संख्या ३२ 
Satish Karbhari DN: CN. Satish Karahi Jondhale, C= IN, S = 
Jondhale 1011: याव 
(सतीश जोंधळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१७/६७/प्र.क्र.५२/२०-अ 


२. मा. राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (राज्यपालांचे सचिव कार्यालयामार्फत) 

६. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. वित्त विभाग, व्यय-४, अर्थसंकल्प-१४, वित्तीय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ . 
८. कार्यासन क्रमांक २५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


